महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा सहसंचालक (गट अ) संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०१६ ची स्थिती दर्शविणारी 
सर्वसमावेशक पंचवार्षिक तात्पुरती जेष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन परिपत्रक क्र.जेसूची २०२१/प्र.क्र.६७/कोषा प्रश्ञा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०५.०५.२०२१. 


संदर्भ : 9. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.संलेको २०१५/प्र.क्र.४/कोषा प्रशा-२, 

दि.२०.३.२०१५. 

२. वित्त विभाग शासन आदेडा क्र.संलेको २०११/प्र.क्र.२३६/कोषा प्रशा-२, 
दि.३०.१२.२०१६ 

३. वित्त विभाग शासन आदेशा क्र.संलेको २०१३/प्र.क्र.३७/कोषा प्रश्‍ा-२, 
दि.३०.१२.२०१६ 

४. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, 
दि.२०.४.२०२१ 

५. संचालनालय, लेखा व कोषागारे यांचे पत्र क्र.संळेको/प्रशा-राप/ 
का-४/०३.२०२१/सह संचालक ज्ये.सूची/४२०/१८८६, दि.२६.४.२०२१. 


शासन परिपत्रक :- 


महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील सह संचालक संवर्गातील नेमणूका या १००% पदोन्नतीने 
करण्यांत येतात. सह संचालक संवर्गाची दि.१.१.२०१५ ची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती जेष्ठतासूची 
संदर्भिय क्र.१ च्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यांत आली आहे. 


२. दि.०१.०१.२०१५ रोजीची स्थिती दर्शविणाऱ्या अंतिम ज्येष्ठतासूचीमध्ये दि.३१.१२.२०१४ 
अखेरपर्यंत सह संचालक संवर्गात पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यांत आला आहे. 
तथापि, सन २०१०-११ च्या निवडसूचीतून सहसंचालक संवर्गात पदोन्नती दिलेल्या, परंतु 
पदोन्नतीच्यावेळी निम्न संवर्गात ३ वर्षांची सेवा पूर्ण न झालेल्या मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांच्याबाबतीत 
वरिष्ठ पदावर पदोन्नतीसाठी ३ वर्षांच्या अर्हताकारी सेवेची अट शिथिळ करुन सहसंचालक पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती दिलेल्या अधिकाऱ्यांची उपसंचालक संवर्गात ३ वर्षे पूर्ण झाल्यावर 
सहसंचालक पदावरील पदोन्नतीसाठीची पात्रता पुन: तपासून त्यांची पदोन्नती संदर्भिय क्र.२ व ३ च्या 
आदेझान्वये नियमित करण्यांत आळी आहे. सदर अधिकाऱ्यांचा दि.०१.०१.२०१५ रोजीची स्थिती 
दर्शविणाऱ्या अंतिम ज्येष्ठतासूचीत PAAR करण्यांत आला नव्हता, सदर अधिकाऱ्यांच्या जेष्ठतेच्या 
नियमित दिनांकानुसार त्यांचा दि.०१.०१.२०१६ रोजीची स्थिती दर्शविणाऱ्या तात्पुरत्या 
ज्येष्ठतासूचीमध्ये समावेश करण्यांत येत आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः GRA २०२१/प्र.क्र.६७/कोषा प्रश्ञा-२ 


३. एकाच तुकडीतून सह संचालक संवर्गात पदोन्नतीने रुजू झालेल्या अधिकाऱ्यांपैकी जे 
अधिकारी त्यांच्यापेक्षा कनिष्ठ क्रमावर असणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या नंतर रुजू झाले असल्यास त्यांना 
कनिष्ठ क्रमांकावर असणाऱ्या अधिकाऱ्याचा रुजू दिनांक हा म.ना.से (जेष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावली, १९८२ मधील नियम ५ (३) नुसार देण्यांत आला आहे. 


४. संदर्भीय क्र.१ च्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यांत आलेल्या दि.०१.०१.२०१५ ची स्थिती 
दर्शविणाऱ्या अंतिम ज्येष्ठता सूचीतील काही अधिकारी हे त्यांच्या कार्यरत पदावरून कार्यमुक्‍त 
झाल्यानंतर पदोन्नतीच्या पदावर विलंबाने रुजू झाले आहेत. यास्तव अज्ञा अधिकाऱ्यांची ज्येष्ठता, 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावळी, १९८२ मधील नियम ५ (३) परंतुकानुसार 
त्यांच्या रुजू दिनांकानुसार सुधारीत करण्यांत आली आहे. 


५. सदरहू जेष्ठतासूची ही मूळ अर्ज क्र.८५८/२००९, मूळ अर्ज क्र.१५५/२०१३, मूळ अर्ज 
क्र.२७९७/२०१५ व विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील न्यायनिर्णयाच्या व 
सा.प्र.वि.शा.नि.क्र.बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३३६/१६-ब, दि.२०.४.२०२१ मधील तरतूदीच्याअधीन राहून 
प्रसिध्द करण्यांत येत आहे. 


६. संचालनालय, लेखा व कोषागारे यांना कळविण्यात येते की, सदर परिपत्रक सर्व संबंधितांच्या 
निदर्शनास आणून देण्यांत यावे. सदर तात्पुरत्या जेष्ठतासूचीबाबत काही त्रुटी/आक्षेप असल्यास 
संबंधित अधिकाऱ्यांनी सदरची तात्पुरती जेष्ठतासूची प्रसिध्द झाल्यापासून पंधरा दिवसांचे आत लेखी 
अभिवेदनाव्दारे त्यांचे आक्षेप शासनाच्या निदर्शनास आणणे आवशयक आहे. त्यासाठी संबंधित 
अधिकाऱ्यांनी त्यांची अभिवेदने संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांच्यामार्फत शासनास सादर करावीत. पंधरा दिवसांच्या विहित मुदतीनंतर प्राप्त झालेली कोणतीही 
अभिवेदने विचारात घेतली जाणार नाहीत, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


७. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यांत आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०५०५१६११११९८०५ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Mugdha Nitin Dhuri 


M U d h a N it j n DN: CN presi Nitin Dhuri, C = IN, S = 
सोबत :- प्रपत्र 9८ Maherastia,O= GOVERNMENT OF ळय 
D h U [ | Date: 2021.05.05 16:29:45 +05'30' 
(मु.नि.धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालनालय, कोकण भवन, नवी मुंबई* 
सर्व संबंधित अधिकारी* 

निवडनस्ती (कोषा प्रशा-२) 

(“संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई यांचेमार्फत) 


Cc av AD -9 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्र.जेसूची २०२१/प्र.क्र.६७/कोषा प्रशा-२, दि.५.५.२०२१ 
प्रपत्र 
महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा सहसंचालक संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१६ रोजीची सर्वसमावेशक पंचवार्षिक तात्त्पुरती ज्येष्ठतासूची 


सहसंचालक संवर्ग - १००% पदोन्नती 
महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा सहसंचालक संवर्गात दि.०१.०१.२०११ ते दि.०१.०१.२०१५ रोजीच्या अंतिम ज्येष्ठतासूच्यांमधील दि.३१.१२.२०१५ अखेर असलेले 
अधिकारी व दि.०१.०१.२०१५ ते दि.३१.१२.२०१५ या कालावधीत नियमित नियुक्‍त अधिकारी यांची एकत्रित तात्त्पुरती पंचवार्षिक ज्येष्ठतासूची 


. ao अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग | जन्मतारीख | रूजू दिनांक shal 0६१ अभिप्राय 
क्र दिनांक | चा दिनांक 


उपसंचालक पदावरुन कार्यमुक्त 
.वि.क. खुला ०९.०१.१९६२ | ०७.०९.२००९ | २९.०१.२००९ | ३१.०१.२०२० |दि.०७.०९.२००९ रोजी कार्यमुक्त. 
पदोन्नती आदेश दि.२८.०१.२००९ 


oe es i | : : | ° ; | : ह : 


Tad 22.09.2008 
निश्चित) 


अ. क्र. ses अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग | जन्मतारीख | रूजू दिनांक a Sara 
क्र दिनांक | चा दिनांक 


.२८.०१.३२००९ 
खुला | १२.०३.१९६२ | ०८.०६.२००९ | ०८.०६.२००९ | 39.03.2020 | (Syl दिनांकानुसार ज्येष्ठता 
.२१८.०१.३००९ 
खुला | ०७.०७.१९६४ | २६.०६.२००९ | २६.०६.२००९ | ३१.०७.२०२२ | (Sy दिनांकानुसार ज्येष्ठता 
निश्चित) 


श्री.का.ति.शिंदे विजा-अ ३१.१२.२०२१ |पदोन्नती आदेश दि.२८.०६.२००९ 


दि.०५.०३.२०१४ च्या शासन 
MIATA सहसंचालक 

८ ८ खुला | ०५.०७.१९६७ | २६.०९.२०१२ | १४.०७.२०१० | ३१.०७.२०२५ संवर्गातील श्री.र.आ.सावंत 
यांच्या पदोन्नतीचा मानीव दिनांक 
मंजूर करण्यात आलेला आहे. 


डा 
नन 


त्व 


१ 
१६ 
१७ 


१८ 


छठ vw SI 


-O 


A 
A 


ज्येष्ठता 
अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग 


० 

र 

१८  'श्रीम.मा.सु.इंगोळे 
खुला 
खुला 


श्रीम.मृ.गि.इनामदार 
श्री.सु.क.अयाचित 


श्री. जि. रा. इंगळे 


खुला 


-O 


A AJ A 
A (४) >“0 


-O 


श्री. द. वि.जगताप 


जन्मतारीख 


२०.०३.१९६६ 
०८.०५.१९६२ 
०७.०९.१९६४ 


१८.०३.१९६५ 


०६.०१.१९६९ 


१५.०६.१९५८ 


०१.०१.१९७० 


१२.१०.१९६१ 


ज्येष्ठतेचा । सेवानिवृत्ती 
दिनांक | चा दिनांक 


०१.०८.२०११ | 09.02.2099 | ३१.०१.२०२७ 


रूजू दिनांक 


न ि | | न न | | 


१ 
_ 
9&.03.2093 | 9G.03.2093 | 39.90.2098 


अभिप्राय 


पदोन्नती आदेश दि.२९.०६.२०११ 
पदोन्नती आदेश दि.२९.०६.२०११ 
पदोन्नती आदेश दि.२९.०६.२०११ 


पदोन्नती आदेश दि.२९.०६.२०११ 


.२९.०६.२०११ 
(रुजू दिनांकानुसार ज्येष्ठता 


२९.०६.२०११ 
(रुजू दिनांकानुसार ज्येष्ठता 
निश्चित) 

पदोन्नती आदेश दि.१०.१२.२०१२ 
(पदोन्नती नियमित झाल्याच्या 
दि.३०.१२.२०१६ रोजीच्या 
आदेशानुसार ज्येष्ठता निश्चित) 


पदोन्नती आदेश दि.०६.०९.२०१२ 
(पदोन्नती नियमित झाल्याच्या 
दि.३०.१२.२०१६ रोजीच्या 
आदेशानुसार ज्येष्ठता निश्चित) 


२२ 


२४ 


& 
| 


२५ 


२६ 


२७ 


ज्येष्ठता 


२२ 


२४ 


२५ 


२६ 


२७ 


अधिकाऱ्याचे नाव 


श्री. सु.क. बनसोडे 


श्रीम. स्वा. स. ताडफळे 


श्री. स.कि. उबाळे 


श्री. उ.ना. सोनकांबळे 


श्रीम. सं. य. पवार 


प्रवर्ग 


जन्मतारीख 


११.०५.१९७० 


२९.१२.१९६९ 


२०.०५.१९७१ 


१०.५.१९६५ 


१६.०३.१९६४ 


रूजू दिनांक 


०६.०६.२०१३ 


ज्येष्ठतेचा 
दिनांक 


३१.०५.२०२९ 
३१.०५.२०२३ 
३१.०३.२०२२ 


सेवानिवृत्ती 
चा दिनांक 


३१.१२.२०२७ 


अभिप्राय 


पदोन्नती आदेश दि.०६.०९.२०१२ 
(पदोन्नती नियमित झाल्याच्या 
दि.३०.१२.२०१६ रोजीच्या 
आदेशानुसार ज्येष्ठता निश्चित) 


पदोन्नती आदेश दि.१०.१२.२०१२ 
(पदोन्नती नियमित झाल्याच्या 
दि.३०.१२.२०१६ रोजीच्या 
आदेशानुसार ज्येष्ठता निश्चित) 


पदोन्नती आदेश दि.०६.०९.२०१२ 
(पदोन्नती नियमित झाल्याच्या 
दि.३०.१२.२०१६ रोजीच्या 
आदेशानुसार ज्येष्ठता निश्चित) 


पदोन्नती आदेश दि.०६.०९.२०१२ 
(पदोन्नती नियमित झाल्याच्या 
दि.३०.१२.२०१६ रोजीच्या 
आदेशानुसार ज्येष्ठता निश्चित) 


पदोन्नती आदेश दि.१०.१२.२०१२ 
(पदोन्नती नियमित झाल्याच्या 
दि.३०.१२.२०१६ रोजीच्या 
आदेशानुसार ज्येष्ठता निश्चित) 


ios 


AD 


९ 


७ 


av 


२३१ 


३२ 


२३ 


an 
o¢ 


a 2 
3 


34 


AN AN 
ळ —n 
= pe 


ज्येष्ठता 


२९ 
३० 
३१ 
३२ 


२३ 


an 
o¢ 


A) 
io 


३५ 


द 


३७ 


ज्येष्ठतेचा । सेवानिवृत्ती 
दिनांक | चा दिनांक 


1. 7 ‘i fe pee 1 वि | ° ° | : १ | ° i : 


अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग | जन्मतारीख | रूजू दिनांक अभिप्राय 


श्री.दि.रा.सुर्यवंशी खुला | ०२.०६.१९७२ ३०.०६.२०३० ।पदोन्नती आदेश दि.०२.११.२०१३ 
श्री.वै.रा.राजेघाटगे खुला ae arr 
श्री.ल.मा.पाटील भज-क | ०९.१०.१९६९ पदोन्नती आदेश दि.०२.११.२०१३ 


पदोन्नती आदेश दि.०२.११.२०१३ 
(पदोन्नती नियमित झाल्याच्या 
दि.३०.१२.२०१६ रोजीच्या 
आदेशानुसार ज्येष्ठता निश्चित) 


श्री. सु. ग. सिध्देवाड 


02.99.2093 
श्री.म.वि.वाघीरकर ०१.०९.१९६९ (रुजू दिनांकानुसार ज्येष्ठता 
02.99.2093 
श्री.सु.दा.सारंगकर खुला | ०१.०६.१९७१ | १६.१२.२०१३ | १६.१२.२०१३ | 39.04.2028 ((रुजू दिनांकानुसार ज्येष्ठता 
निश्चित) 


श्रीम.राजश्री मि.राऊत ०३.११.१९६९ पदोन्नती आदेशा दि.१७.०६.२०१४ 


अ. क्र. eu अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग | जन्मतारीख | रूजू दिनांक a Sara 
क्र दिनांक | चा दिनांक 


पदोन्नती आदेश दि.०२.११.२०१३ 
३८ ३८ श्रीम. शु. द. माने भ २१.१०.१९७४ | १७.०७.२०१४ | १७.०७.२०१४ | ३१.१०.२०३२ हतती तप तिची 

दि.३०.१२.२०१६ रोजीच्या 

आदेशानुसार ज्येष्ठता निश्चित) 


अभिप्राय 


